नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५५/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- ०६ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/ग्रामा दर्जोन्नत/नाशिक(जि.देवळा)/३११०/सन -२०२२, 


दिनांक-२०/०६/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 


विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HSA आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, 


सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्‍यातील 


खालील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


रस्ता. 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्र. एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 
रि . _ 'रा.मा.०८ गिरणारे ते धिंड्रेश्वर | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१२७ 
रस्ता. 
२. ।रा.मा.०८ गिरणारे ते पानमळा | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१२८ 
रस्ता. 
३. । रा.मा.०८ गिरणारे ते आहेरवस्ती | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५५/नियोजन-२ 


४. ।रा.मा. गिरणारे ते महालेवस्ती | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१३० 
रस्ता. 

५. । लाखवड वस्ती दहिवड ते| ०/००ते ४/०० |४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३१ 
शिवररस्ता(फुळेनगर) 

६. । दहिवड पिंपळेमळा ते भंडाऱ्या | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३२ 
डोंगर आदिवासी वस्ती रस्ता. 

७. | दहिवड ते पनामळा रा.मा.-२२ | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३३ 
ला जोडणारा रस्ता. 

८. | दहिवडते येलदरा शिवार रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३४ 

९. । ग्रामा-७१ ते दगाजीनगर उमराणे | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१३५ 
रा.मा.-२२ ला जोडणारा रस्ता. 

व्यि ०. | NH-3 उमराणे पाडगण शिवार | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३६ 
रस्ता. 

हिं १. | प्रजिमा-१३० उमराणे शिवप्रसाद | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१३७ 
काटा ते वाघ वस्ती रा.मा.२० ला 
जोडणारा रस्ता. 

१२. | ग्रामा- 9१ ते केदाजी नगर । 0/00 ते ३/५०० | 3.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१३८ 
उमराणे ते रा.मा.--२२ ला 
जोडणारा रस्ता. 

१३. | स्मशानभुमी महात्मा फुलेनगर ते | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१३९ 
रा.मा.२२ ला जोडणारा रस्ता. 

१४. | प्राथमिक शाळा महात्मा फुलेनगर | ०/०० ते २/०० | २.०० कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१४० 
ते म्हसोबा वस्ती ते रा.मा. २२ 
ला जोडणारा रस्ता. 

१५. | राज्यमार्ग क्र.--२२ (एस.आर.पंप) | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१४१ 
ते महात्मा फुलेनगर गावठाण 
रस्ता. 

१६. | प्रजिमा-१२९ HATS ते ठाकरे | ०/०० ते ४/०० | ¥.00 fe. मी. ग्रामीण मार्ग-१४२ 
वस्ती रस्ता. 

१७. | रा.मा.-०८ ते ढाकदरदरी शिवार | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४३ 
कुंभाडे रस्ता. 

१८. | चिचवे प्रजिमा-१२९ ते शांकर | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४४ 
नगर मार्गे सांगवी रस्ता. 

१९. | चिचवे प्रजिमा-१२९ ते वसंत | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४५ 
शिवार रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५५/नियोजन-२ 


२०. | चिंचवे NH-3 ते वाघ वस्ती पोही | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४६ 
शिवार रस्ता. 

२१. | कृषी उत्पन्न बाजार समिती रस्ता | ०/०० ते ५/५०० | 4.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१४७ 
उमराणे रा.मा. ३ ते झाडी रस्ता. 

22. | ग्रामा-[४ ते शिवमळा वऱ्हाहे | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१४८ 
निमशिवंडी रस्ता. 

२३. | Feed ते नवनाथ मंदिर रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४९ 

२४.  ग्रामा--४ ते अनाजी वाडी | ०/००ते २/०० | 2.00 fe. af. ग्रामीण मार्ग-१५० 
तिसगाव रस्ता. 

२५. । तिसगाव ते हनुमानवाडी ते | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१५१ 
नांगूवाडी रस्ता. 

२६. | रामवाडी तिसगाव ते गणावाडी | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१५२ 
रस्ता. 

२७. । ग्रामा-५७ ते जाधववाडी तिसगाव | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१५३ 
रस्ता. 

२८. | ग्रामा-५४ प्राथमिक झाळा ते | ०/०० ते २/०० | 2.00 fe. af. ग्रामीण मार्ग-१५४ 
शामजीनगर तिसगाव रस्ता. 

२९. | रा.मा.-०८ गिरणारे ते गांगुर्ड | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१५५ 
वस्ती रस्ता. 

३०. ।दहिवड ते  पिंळूचांपांधी | ०/०० ते २/०० | 2.00 fh. मी. । ग्रामीण मार्ग-१५६ 
काशीगिरीमंदिर रस्ता. 

39. | दहिवड ते चिचमळावस्ती रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५७ 

३२. । रामवाडी ते भवरीवस्ती रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५८ 

33. | प्रजिमा-१२९ ते टिटोळीमळा ते | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५९ 
चिंचबारी रस्ता. 

३४. । रा.मा. क्र.-३ रामजीबाब ते | ०/००ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६० 
राखीशिवार वस्ती रस्ता. 

३५. | तिसगाव ते पवार वस्ती रस्ता. ।०/००ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६१ 

३६. | तिसगाव ते हनुमानवाडी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१६२ 

३७. राष्ट्रीय महामार्ग-३ ते चिचवे | ०/०० ते ५/५०० | ५.५०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१६३ 
बोरघाट रस्ता. 

३८. | कृषी उत्पन्न बाजार समिती | ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 
(उमराणे) गणेड नगर रा.मा.-३ 
ला मिळणारा रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५५/नियोजन-२ 


३९. कृषी उत्पन्न बाजार समिती | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१६५ 
(उमराणे) म्हसोबा वाडी ते 
गणावाडी तिसगाव रस्ता. 

४०. गिरणारे माध्यमिक ser ते | ०/०० ते ४/०० | ¥.00 fe. मी. ग्रामीण मार्ग-१६६ 
खैरणार वस्ती रस्ता. 

४१. | गिरणारे ते हनुमान मंदिर ते | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६७ 
रोकडया रस्ता. 

४२. ।रा.मा.-०८ गिरणारे ते दर्‍या वस्ती | ०/०० ते ७/८०० | ७.८०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१६८ 
ते कोकणखेठे रस्ता. 

४३. | गिरणारे ते भवानी नगर ते झाडी | ०/०० ते ४/०० | ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६९ 
रस्ता. 

४४. । गिरणारे ते aS वस्ती ते | ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१७० 
कोतवाल वस्ती रस्ता. 

४५. | ग्राम-६४ ते परसुल धरण देवराम | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७१ 
नगर रस्ता. 

एकुण लांबी १४८.८०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४८.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (९७५१.६८० -- १४८.८००) 
म्हणजेच ९९००.८४० कि. मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१७४५१४३६१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५५/नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 
१ 
२ 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 
४) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


~ ~ 


७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


